एज्युसॅट कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ५६८ व्हिडीओ 
कॉन्फरन्सिंग केंद्रांना मे. इन्वा पॉवर सिस्टीम 
प्रा.ली. जयपूर या कंपनीकडून पुरविण्यात 
आलेल्या यु. पी. एस. पुरविठयाचे प्रलंबित देयक 
(रु. ३,८२,०६८/- अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.३१ /प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ जून, २०२१ 


वाचाः- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२४१२/(३३/१२)/अर्थसंकल्प, 
दि. २२/०३/२०१२ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.३१/प्रशिक्षण, 
दि.२०/०१/२०२० 
3) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे यांचे पत्र क्र. राशैसंप्रपम/ 
आय.टी./॥५8७०५/७//२०२१/१०६३, दि. १५/०३/२०२१ 


प्रस्तावनाः- 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे व राज्यातील शिक्षण 
विभागाच्या ५६८ कार्यालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरसिंग केंद्रे स्थापन करण्यात आलेली आहेत. 
राज्यातील तत्कालीन लोडशेडींगची परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्रे सुव्यवस्थित सुरु राहण्यासाठी या 
केंद्राना/ कार्यालयांना यु.पी.एस चे बॅकअप आणि सर्वर करिता १० के.व्ही. ए. व २ तास बॅकअप 
देण्यासाठी मे. इन्वा पॉवर सिस्टीम प्रा.लि. जयपूर या संस्थेला [)98&1) यांनी मंजूर केलेल्या 
दरकराराप्रमाणे ५६८ यु.पी.एस. खरेदी करण्यात आले होते. अशाप्रकारे दरकरार, तांत्रिक बाबी, 
COR part या सर्व बाबींची खात्री करुनच कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. एज्युसॅट कार्यक्रमांतर्गत 
राज्यातील ५६८ व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग केंद्रांना मे. इन्वा पॉवर सिस्टीम प्रा.ली. जयपूर या 
कंपनीकडून पुरविण्यात आलेल्या यु. पी. एस. पुरविठयाचे प्रलंबित देयक (रु. ३,८२,०६८/-) अदा 
करण्यासाठी आवश्‍यक तरतुद वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः- 


Wye कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ५६८ व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग केंद्रांना मे. इन्वा पॉवर 
सिस्टीम oT. जयपूर या कंपनीकडून पुरविण्यात आलेल्या यु. पी. एस. पुरविठयाचे प्रलंबित देयक 
अदा करण्यासाठी रु. ३,८२,०६८/- (रु. तीन लाख ब्याऐंशी हजार अडुसष्ट फ़क्त) वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त खर्च मागणी क्र. ई-२, मुख्य लेखाश्ीर्ष २२०२, 003 प्रशिक्षण, (०१) शिक्षकांचे प्रशिक्षण, 
(०१) (०१) शिक्षकांचे प्रशिक्षण (अनिवार्य) (२२०२ १११५) ,१३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाखालळील सन 
२०२१-२२ या वर्षासाठी मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.३१ /प्रशिक्षण 


३. सदर तरतुद नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्त, शिक्षण यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 
सदर खर्च वित्त विभागाच्या १६ एप्रिल २०२०, ४ मे २०२० व १८ मे, २०२० च्या शासन निर्णय / 
परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उपविभाग एक, अ.क्र. ५, नियम ३९ (ब) 
मधील प्राधिकाराचा वापर करुन मे. इन्वा पॉवर सिस्टीम प्रा. ळी. जयपूर या कंपनीच्या 
रु. ३,८२,०६८/- (रु. तीन लाख ब्याऐंशी हजार अडुसष्ट फक्त) इतक्या रक्कमेचे देयक कंपनीस प्रदान 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. देयक अदा करण्यापूर्वी उपरोक्‍त वित्तीय अधिकार नियमातील 
अटींची पूर्तता होत आहे याची खात्री, संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, 
पुणे यांनी करावी. 

५. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उपविभाग एक, 
अ.क्र. ५, नियम ३९ (ब) मधीळ प्राधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०३१७१५०३९७२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA 
SHANKARRAO PAWAR 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे. 

८. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर 
१०.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

११.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


